महात्मा जोतिराव फुले शोतकरी 


कर्जमुक्ती योजना २०१९ (राज्यस्तर) 
(कार्यक्रम) योजनेसाठी निधी वितरीत 


करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोदयोग विभाग 
शासन निर्णय क्र. अर्थसं- ०२२२/प्र.क्र.२४/२-स 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ३० मार्च, २०२२ 


संदर्भ - १) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. कृकमा १२१९/प्र. क्र. १५७/२-स, 
दि २७.१२.२०१९. 
२) वित्त विभाग परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र. ४८/अर्थसंकल्प-३, दिनांक १७.०३.२०२२. 
३) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. पुरक-१९२१/प्र.क्र. ०४/२०२२/१७स, 
दि २२.०३.२०२२. 
४) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था यांचे पत्र क्र. कृषीपत-८/मार्च २०२२ अधि./ 
पुरवणी मागणी/२०२२, दिनांक १०.०२.२०२२. 


प्रस्तावना -: 

सन २०१५-१६ ते २०१८-१९ या सलग चार वर्षात राज्यातील विविध भागात दुष्काळसद्ृष्य 
परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात ५० पैसेपेक्षा कमी पैसेवारी जाहिर करण्यात आली होती. 
तसेच राज्यात अवेळी पाऊस झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. या नैसर्गिक 
आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यामुळे काही वर्षात शोती निगडीत कर्जाची मुदतीत 
परतफेड होऊ शकली नाही. परिणामी होतकरी थकबाकीदार झाल्यामुळे कर्जाच्या दृष्टचक्रात अडकलेला 
आहे आणि त्यांना होती कामांकरीता नव्याने पीक कर्ज घेण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांना 
कर्जाच्या दुष्टचक्रातून बाहेर काढून चिंतामुक्त करण्याच्या हेतूने मा. मुख्यमंत्री महोदय यांनी हिवाळी 
अधिवेशन, २०१९ मध्ये “महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९” जाहीर केली असून 
याबाबत संदर्भ क्र. १ अन्वये कर्जमुक्ती योजनेचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. 

सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ 
(राज्यस्तर)(कार्यक्रम), (२४३५ ०१४२) या लेखाशिर्षाअंतर्गत ३३ अर्थसहाय्य या बाबी अंतर्गत सन २०२१-२२ 
या आर्थिक वर्षासाठी सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या 
मागणीनुसार निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय -: 

सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभागाकडील कार्यक्रम खर्चाच्या 
योजनेअंतर्गत मंजूर निधीपैकी रु. २३०.०० कोटी (रु. दोनशे तीस कोटी फक्त) एवढा निधी महात्मा जोतिराव 
फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ (राज्यस्तर)(कार्यक्रम), (२४३५ ०१४२) या लेखाशिर्षाअंतर्गत 33 
अर्थसहाय्य या बाबी साठी वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं- ०२२२/प्र.क्र.२४/२-स 


२. सदर तरतूद खर्च करण्यासाठी (/०००४) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांचे अधिनस्त सहाय्यक निबंधक (अंदाज व नियोजन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात आले आहे. तसेच लेखाधिकारी, अधिन सहकार आयुक्‍त 
व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषीत 
करण्यात आले आहे. सदर निधी आहरण करुन हा खर्च वेळेत होईल हे सहकार आयुक्‍त व निबंधक, 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी पहावे. तसेच या बाबतचा अहवाल व खर्चाची माहिती वेळोवेळी 
शासनास पाठवावी. 

३. सदरहू रक्कम मागणी क्रमांक व्ही-०२, २४३५-इतर कृषीविषयक कार्यक्रम ६०-इतर, १०१ 
शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजना, (००) (०३) महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ 
(२४३५ ०१४२), ३३ अर्थसहाय्य या लेखाशिर्षाखाळील सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षांअंतर्गत उपलब्ध 
असलेल्या तरतूदीमधून खर्च करण्यात यावी. 


४. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक १४४/१४३१ दिनांक 
२४.०३.२०२२ अन्वये तसेच वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक २३०/व्यय-२ दिनांक ३०.०३.२०२२ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

छु. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२०३३०२०२२५९२७०२ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
Shrikrushna 
Anandrao Wadekar 
(श्रीकृष्ण वाडेकर ) 
विशेष कार्य अधिकारी तथा स.नि. (स.सं., 
महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
2) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा ) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा ) महाराष्ट्र-२, मुंबई. 
४) अधिदान व लेखा अधिकारी, पुणे. 
५) निवासी ळेखापरिक्षा अधिकारी, पुणे. 
६) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी. 

9) विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (सवी. 

८) जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था (सवी. 

९) वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-१३/ व्यय-२), / नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) अवर सचिव (कार्यासन १७-स), सहकार, पणन Talat विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) निवडनस्ती (कार्यासन २-स). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


